महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ जिल्हा 
शल्य चिकित्सक या संवर्गातील बदल्या / 
पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१७४/२/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय,मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ३ ऑगस्ट,२०१९ 


शासन आदेडा - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा,गट-अ, सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधीळ वेतन स्तर S-23: ६७७००-२०८७०० मधील जिल्हा शल्य 
चिकित्सक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची खालीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकार्‍याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
शं डॉ.रामेश्वर श्रीधर काटे, वैद्यकीय अधीक्षक, | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, aati, 
ग्रामीण रुग्णालय, आष्टी, जि.वर्धा जि.अहमदनगर (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


२ | डॉ. एम.जी.जमादार, deat अधिक्षक, | वैद्यकीय अधीक्षक,ग्रामीण रुग्णालय, पारगांव, जि. कोल्हापूर 
ग्रामीण रुग्णालय, वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग | (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 

३ | SLBA भाऊराव नावाडे, सहायक | प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
संचालक, आरोग्य सेवा(वैद्यकीय), अकोला | (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
मंडळ, अकोला 

8 |S. सुर्यकांत रामचंद्र गिते, वेद्यकौय | sete रुग्णालय, नेकनुर, जि.बीड (Raq पदी) 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, पाटोदा, | (विनंतीनुसार) 
जि.बीड 

4 | डा.भुषणकुमार ए. रामटेके, वैद्यकीय | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, गोंदिया 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, करमाड, | (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.सोलापूर 

६ । डॉ. बाळासाहेब शंकरराव नागरगोजे, | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, परभणी 
वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, | (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
नेकनुर, जि.बीड 

७ । डॉ. गजानन पुंजाराम ery , वैद्यकीय | date अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, वैजापूर, 


अधिकारी (raha, सामान्य रुग्णालय, 
सिंधुदुर्ग 


जि.औरंगाबाद (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


शासन आदेडा HATH: बदली-२०१९/प्र.क्र.१७४/२/सेवा -2 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


८ | डॉ.ऱशिकांत रा.दोडे, वैद्यकीय अधीक्षक, | वैद्यकीय अधीक्षक, छाया रुग्णालय, अंबरनाथ, जि.ठाणे 
ग्रामीण रुग्णालय, जिंतूर, जि.परभणी (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 


९ । डॉ. भास्कर विष्णू जगताप, deeply | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, ढेबेवाडी, जि.सातारा 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, महाड, | (Rad पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.रायगड 


ण डॉ. (श्रीमती) गीता राघवेंद्र महर्षी, वैद्यकीय | उप अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, जि.पुणे 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, राजगुरुनगर, | (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.पुणे 


णि डॉ.मनोहर विठ्ठल बनसोडे, वैद्यकोय | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, शहापूर, जि.ठाणे 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, पवनी, | (रिक्‍त पदी) (विनंतीनुसार) 
जि.भंडारा 


१२ | डॉ. संतोष उमापंतराव देडापांडे, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधिकारी, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, सामान्य 
अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, फुलंब्री, | रुग्णालय, औंध, जि.पुणे ( रिक्‍त पदी ) (विनंतीनुसार) 
जि.औरंगाबाद 


२. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर होऊन 
त्याबाबतचा अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 

३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या 
सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन पदस्थापनेवर रुजू 
व्हावे, जे अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर 
गैरहजर राहतील, san अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने 
त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची जाणीव सर्व संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. 

द. जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचेविरुध्द संचालनालयाने वेळीच 
प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवऱ्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या प्रकरणी 


वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


PINT आदेडा HATH: बदली-२०१९/प्र.क्र.१७४/२/सेवा -2 


६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा 


प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


9. सदर Beal तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०३१२१२२३५९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


q 


AD 


८ 0८ w 


4 


0. <£0 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


e 
Vi S h Nn U d ठे ५ Sat o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e 
p (1 N d | | kr a O 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe518955 
6b7a95d5896bbb8 1496f403bb58ac3e, 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8ae9 
726be295d17576e78d1 9fa8f6cb952bb04a0, 
G h O e cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2019.08.03 12:50:03 +05'30' 


(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (ad) 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 

Heer AM रुग्णालय, THAR, जि.बीड 

अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, जि.पुणे 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई महाराष्ट्र - 2, नागपूर 


१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र्‌ - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 


११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 


१२) मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 
१३ 


मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 


१४ मा.प्रधान सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक 


१५) संबंधित अधिकारी (संचाळक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 


१६) निवड नस्ती (सेवा - 2) 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


